शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
सन २०२०-२१ अंतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२१. 

वाचा:- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: जीवायो-१००७/प्र.क्र३९/का.१४४४, दि.१६ फेब्रुवारी, २००८ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि.२८ एप्रिल, २०२० 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 
५) वित्त विभाग, शासन शुद्धीपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. १४ मे, २०२०. 
६) नियोजन विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४४/का.१४८१ दि.२९ मे,२०२० 
७ नियोजन विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि.३१ ऑगस्ट,२०२०. 
८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि. ८ सप्टेंबर, २०२०. 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १० नोव्हेंबर,२०२० 
१०) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि.०१ डिसेंबर, २०२०. 
११) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि. ८ डिसेंबर, २०२०. 
१२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि. ०५ जानेवारी, २०२१. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२० निधी वितरण (तात्पुरती व्यवस्था) च्या अनुषंगाने वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२०, मधील तरतूदी व 
संदर्भाधीन क्रमांक ९ येथील वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ ३, दिनांक 
१०.११.२०२० अनुसार, “अर्थचक्रास चालना देण्यासाठी” राजकोषीय उपाययोजनांतर्गतत राज्यातील 
रोजगार निर्मितीस चालना देणे व अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना म्हणून 
“जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)” अंतर्गत १००% निधी वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


>; वित्त विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2020-2029 अंतर्गत अर्थसंकल्पित 
१००% तरतूद वितरीत करण्यास अनुमती देण्यात आल्यानंतर या आदेशापूर्वी जिल्हा वार्षिक योजना 
(सर्वसाधारण) सन २०२०-२०२१ अंतर्गत मागणी क्र. ओ-१४ ते ओ-८५ अंतर्गत २९ जिल्ह्यांना एकूण 
अर्थसंकल्पित निधीच्या १००% निधी व ०७ जिल्ह्यांना एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ७५% निधी 
“अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली” (BDS) वर काही अटींच्या अधिनतेने उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 
जिल्हा नियोजन समितीचे संपूर्ण कामकाज दिनांक ०१.०४.२०२० पासून iPAS (Integrated Planning 
Office Operation System) या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून, 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत IPAS (Integrated Planning Office 
Operation System) प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या किंवा अत्यल्प वापर करणाऱ्या ०७ जिल्ह्यांना जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत अर्थसंकल्पित निधीच्या केवळ ७५% निधीचे वितरण 
पृष्ठ ३ पैकी १ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


करण्यात आले होते. सांगली, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, बुलढाणा, भंडारा व गोंदिया या ०७ जिल्ह्यांकडून 
“iPAS (Integrated Planning Office Operation System)” या संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येत 
असून, आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ चा उर्वरित अल्प कालावधी लक्षात घेता, नियोजन विभागाच्या दिनांक 
०८ डिसेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयातील सूचनांच्या अधिन राहून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
सन २०२०-२१ अंतर्गत उर्वरित 24% निधी सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्यानुसार वितरीत करण्यात येत 


आहे. 


3: 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०११८१७०११४७६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


Vijesing Fattesi Ng DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 


Vasave Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2021.01.18 17:30:40 +05'30' 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सर्व उपसचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई 
वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
निवड नस्ती-का/१४८१, नियोजन विभाग. 
कक्ष अधिकारी (कार्या-१४२४,१४२६,१४८१-अ) नियोजन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


"जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२०२१" 


परिशिष्ट 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का-१४८१, 


दिनांक :- १८ जानेवरी,२०२१ चे सहपत्र. 


(रु. हजारात) 
अ. | जिल्ह्याचे नाव | मागणी | सन २०२०-२१ | सन २०२०-२१साठी | सन २०२०-२१ सन २०२०-२१ । एकूण वितरीत 
क्र. क्र. | चा अर्थसंकल्पित | यापूर्वी वितरीत निधी | साठी या शासन साठी एकूण निधीची 
निधी निर्णयान्वये वितरीत | वितरीत निधी टक्केवारी 
निधी (५-६) 

a 2 3 1 ४ 4 & pF | ८ 

ओ-३० | २३४०३३६.०० १७५५२५२.०० ५८५०८४.०० | २३४०३३६.०० १००% 
१ | सांगली 

ओ-३१ ५०९६६४.०७ ३८२२४८.०० १२७४१६.०० ५०९६६४.०० १००% 

ओ-४६ | २५३५८३६.०० १९०१८७७.०० ६३३९५९.०० |  २५३५८३६.०० १००% 
२ | औरंगाबाद 

ae ७१९१६४.०० ५३९३७३.०० १७९७९१.०० ७१९१६४.०० १००% 

ओ-५२ | २४४८९५०.०० १८३६७१२.५० ६१२२३७.५० |  २४४८९५०.०० १००% 
३ | नांदेड 

ओ-५३ ७०१०५०.०० ५८५२५७८७.५० १७५२६२.५० ७०१०५०.०० १००% 

ओ-५४ | २३६३५५७.०० १७७२६६७.७५ ५९०८८९.२५ | २३६३५५७.०० | 100% 
४ | बीड 

ओऔ-५५ ६३६४४३.०० ४७७३३२.२५ १५९११०.७५ ६३६४४३.०० १००% 

ओ-६६ ११७३९२१.०० ८८०४४०.७५ २९३४८०.२५ ११७३९२१.०० १००% 
५ | भंडारा 

ओ-६७ ११७४७९.०० ८८१०९.२५ २९२३६९.७५ ११७४७९.०० १००% 

ओ-७२ | १२७९२४२.०० ९५९४३१.५० ३१९८१०.५० |  १२७९२४२.०० १००% 
६ | गोंदिया 

ओ-७३ च तवा २४३९४३.५० ८१३१४.५० ३२५२५८.०० १००% 

औ-८० | १८२७७८९.०० १३७०८४१.७५ ४५६९४७.२५| १८२७७८९.०० १००% 
७ | बुलढाणा 

ae 0000. ६३३५३३.२५ २१११७७.७५ ८४४७११.०० १००% 


Vijesing 


Fattesing Vasave 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2021.01.18 17:30:57 +05'30" 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


